“सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून 


मिळणा-या कर्जावरील १२% व्याजाचे प्रदान 
करणेबाबत”. 

शेतकरी महिला सहकारी सूतगिरणी मर्या, सांगोले, 
जि.सोलापूर 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.३२/टेक्स-१ (अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 

दिनांक : ०४ जुले, २०१९ 
वाचा :- 
9) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण- १०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१ (अ), 
दिनांक ११ जानेवारी, २०१७. 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग,क्र. संकीर्ण- २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दिनांक १० मे, २०१६ . 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग,क्र. अर्थसं- २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक ०२ एप्रिळ,२०१८ . 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग,क्र. अर्थसं- २०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दिनांक ०१ एप्रिळ,२०१९. 
आयुक्त वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या ६(१/सूतगि/३३४७/२०१९, दि.२७.०३.२०१९. 


२ 


3 
8 


दु 


ल... दि. 0. क 0 7१ कटर 


प्रस्तावना :- 

शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण-१०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१ (अ), दि.११ जानेवारी, 
२०१७ अन्वये, सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून / रा. स. वि. म. कडून रु. ३,०००/- प्रति चाती प्रमाणे ५ 
वर्षाच्या मुदतीसाठी कर्ज घेण्यास परवानगी देण्यात आली असून सदर कर्जावरील ५ वर्षाचे कमाल १२% पर्यंतचे व्याज 
शासन भरणार आहे. ज्या सहकारी सूतगिरण्यांनी यापूर्वी शासनाकडून घेतलेल्या बिनव्याजी कर्जाची परतफेड केली आहे, 
HATA सूतगिरण्या ह्या योजनेसाठी पात्र समजण्यात येतील. सदर शासन निर्णयास अनुसरुन शेतकरी महिला सहकारी 
सूतगिरणी मर्या, सांगोले, जि.सोलापूर या सूतगिरणीने सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि, सोलापूर या बँकेकडून 
प्रती चाती रु.३०००/- प्रमाणे रु.७,४१,१५,०००/- इतक्या घेतलेल्या कर्जावरील १२% प्रमाणे दि.०१.१०.२०१८ ते 
३१.०३.२०१९ या कालावधीतील व्याजाची रक्‍कम रु.४२,३२,२७६/- इतकी रक्कम सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी 
बँक लि, सोलापूर या बँकेस करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
छासन निर्णय, क्र. धोरण-१०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१ (अ), दि.११ जानेवारी, २०१७ अन्वये शासनाने घेतलेल्या 


निर्णयास अनुसरुन खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या होतकरी महिला सहकारी सूतगिरणी मर्या, सांगोले, जि.सोलापूर या 
सहकारी सूतगिरणीच्या नावासमोरील स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या बँकेला स्तंभ क्र.६ मध्ये दर्शविलेल्या व्याजाच्या 


रकमेचे प्रदान करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. aaa महिला सहकारी सूतगिरणी मर्या, सांगोले, 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.३२/टेक्स-१ (अ) 


जि.सोलापूर या सूतगिरणीने थकित बिनव्याजी कर्जाची परतफेड केली आहे याबाबतची खातरजमा करुन घेऊन त्यांना 


सदर व्याजाचे प्रदान करण्यात येत आहे. 


तक्ता 
अ. | सूतगिरणीचे | चात्यांची | बिनव्याजी कर्ज चात्यांच्या १२% पर्यंतच्या ज्या खात्यात 
क्र. नाव संख्या | घेतले होते काय? । प्रमाणात कोणत्या | व्याजाची रक्‍कम व | व्याजाची रक्‍कम जमा 
असल्यास त्याची वित्तीय व्याजाचा कालावधी | करावयाची त्याचा 
परतफेड केली आहे | संस्थेकडून तपशील 
का? /रा.स. वि. नि. 
कडून किती कर्ज 
घेतले आहे? व 
व्याजाचा दर 
as 2 3 1. ४ | षु ६ | we 
शेतकरी २७४५६ होय, रु.७४१.१५ लाख । रु.४२,३२,२७६/- State Bank of 
महिला चात्या | रु.१,७१,०२,४४८/- | सोलापूर जिल्हा | (दि.१.१०.२०१८ ते 1. 
सहकारी संपूर्ण रक्कम मध्यवर्ती सहकारी ३१.३.२०१९) खाते क्र. 
सूतगिरणी परतफेड केली आहे. | बँक लि, सोलापूर 11087721237 
मर्या, १२.५% पवर 
सांगोले, 
जि.सोलापूर 
रुपये बेचाळीस लाख बत्तीस हजार दोनशी शाहात्तर फक्त) रु.४२,३२,२७६/- 


२. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक ०२.०४.२०१८ सोबतच्या परिशिष्टातील 


अ.क्र. ७ मध्ये नमूद केल्यानुसार, “४५- व्याज” या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले आहेत. 
तसेच सदर परिपत्रकामधील परिच्छेद ६ ते ८ मधील परिच्छेद क्र.(७(१) ते ७(९) या प्रकरणी लागू होत नसून परिच्छेद क्र.६, 
७व८ मधील तरतूदी या प्रकरणी लागू असून सदर तरतुदींची खालीलप्रमाणे पूर्तता होत आहे- 

६-ओ) एखाद्या योजनेस / प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देणे :- सदर सहकारी सूतगिरणीने वित्तीय संस्थांकडून 


घेतलेल्या कर्जावरील १२% पर्यंतच्या व्याजाचे प्रदान संबंधित वित्तीय संस्थांना करण्याबाबत मा. मंत्रीमंडळाच्या 
मान्यतेने दि. ११ जानेवारी, २०१७ रोजी झासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. 
६-ब) नियतव्यय उपलब्धता :-सन २०१९-२० मध्ये या लेखाशिर्षाखाली महाराष्ट्र विनीयोजन (लेखानुदान) अधिनियम 


२०१९ व शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग क्रमांक ळेखानु- २०१९ प्र.क्र.१२/१९/१७-स दि. २.४.२०१९ 
अन्वये रु.०९,०३,३६,०००/- इतका निधी विभागाच्या “२०४९ २५५१” या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध करुन देण्यात आला 
आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.३२/टेक्स-१ (अ) 


६-क) व ७) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार :- वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं- २०१८/ प्र. क्र.६९/अर्थ-३, 


दि.२.४.२०१८ नुसार “४५- व्याज” या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास वित्तीय अधिकार प्राप्त आहेत. 
३. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दिनांक १० मे, २०१६ मधील परिच्छेद- अ) 
नुसार प्रस्तुत प्रकरणाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:- 

१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार:- वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. अर्थसं- २०१८/ प्र. क्र. ६९/अर्थ-३, 
दि.२.४.२०१८ अन्वये “४५-व्याज” या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले आहेत. 

२) मंजूर निधी :- “मागणी क्र. व्ही-१ “वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज” (अनिवार्य) २०४९- 
व्याज प्रदाने, देशांतर्गत AUTEN व्याज, २००- देशांतर्गत इतर क्र्णांवरील व्याज (०२), इतर संस्थांकडून मिळणा-या 
कर्जावरील व्याज (२) (०६) वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज ( २०४९ २५५१)” भारित ४५- व्याज” या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२०२०या आर्थिक वर्षात लेखानुदानन्वये रुपये ०९,०३,३६,०००/- (रुपये नऊ कोटी तीन 
लाख छत्तीस हजार फक्त) इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 

३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे :- लागू नाही. 

४) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यांत येत आहे, त्या लेखाशीर्षांतर्गत १ वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक 
प्रलंबित नाही :- लागू नाही. 

५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे रक्‍कम 
समायोजित करण्यांत आली आहे :- लागू नाही. 

६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्‍यतो आधार क्रमांकासह सादर करावे :- लागू नाही. 

७) बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता घेतल्याचा उल्लेख 
आदेशात असावा :- लागू नाही. 

८) खरेदी विषयक प्रक्रिया संबंधित अद्यावत शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख प्रशासकीय मान्यतेत 
असावा:- लागू नाही. 

९) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरीत करावी :- लागू नाही. 

४. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दिनांक १० मे, २०१६ मधील परिच्छेद-ब) 
मधील २) नुसार, वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं- २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२.०४.२०१८ च्या परिशिष्टातील अनु. 
क्र.२, ३, ४, ५, ६, व ८ या प्रकरणी लागू नाहीत व परिशिष्टातील अ.क्र. १ बाबत नमूद करण्यात येते की, सदर योजना 
ही नवीन अनिवार्य स्वरुपाची योजना आहे. 
५. वित्तविभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दिनांक १० मे, २०१६ मधील परिच्छेद-ब मधील 
३ नुसार, वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थसं- २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२.०४.२०१८ सोबतच्या परिशिष्टातील अनु. क्र. 
३ तसेच ८ मधील तपासणी सुचीमधील बाबी या प्रकरणी लागू नाहीत. 

पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.३२/टेक्स-१ (अ) 


६. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र. व्ही-१” २०४९- व्याज प्रदाने, ०१ देशांतर्गत त्रह्णावरील व्याज, २००- देशांतर्गत 
SAR TAT oF व्याज (०२), इतर संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज (२) (०६) वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या 
कर्जावरील व्याज (अनिवार्य) (२०४९ 2449)” भारित ४५- व्याज” या लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात 
मंजूर केलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 

७. संचालक वद्तोद्योग, नागपूर यांनी होतकरी महिला सहकारी सूतगिरणी मर्या, सांगोले, जि.सोलापूर या 
सूतगिरणीने वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जावरील यापुढील कालावधीसाठी देय होणा-या व्याजप्रदानाचा तिमाही 
अहवाल शासनास सादर करावा. 

८. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली रु.४२,३२,२७६/- (अक्षरी रुपये बेचाळीस लाख बत्तीस हजार 
दोनशे शहात्तर फक्त) इतकी रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरीत करुन उपरोक्त परिच्छेद-१ मधील 
तक्त्यातील स्तंभ६ मधील व्याजाची रक्‍कम स्तंभ क्र.७ मध्ये नमूद केलेल्या बँकेच्या खाते क्रमांकांमध्ये RTGS द्वारे वितरीत 
करण्याची कार्यवाही करण्याकरीता श्री. र. गं. बोडू, कार्यासन अधिकारी MISA), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, 
श्री. ब. बा. चव्हाण, सह सचिव (सूतगिरणी), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ यांना 
“नियंत्रण अधिकारी*म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

९. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँकेस वितरीत केल्यानंतर आहरण व संवितरण अधिकारी 
यांनी सदर रक्कम प्राप्त झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र संबंधित बँकेकडून प्राप्त करुन घ्यावे व त्याची प्रत शासनास सादर 
करावी. 

qo. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. ३ येथील दि.२.४.२०१८ च्या परिपत्रकानुसार विभागास 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


११. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७०४१६४९३४०८०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. ‘ ‘ ee 
mA 3 Vishal Vishvas ५५५५000001) 
Madane a तत 
(विशाल मदने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


१) महालेखाकार, महाराष्ट्र-१, (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
2) मा. मंत्री (वसत्रो) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
3) आयुक्त TAIT, वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.३२/टेक्स-१ (अ) 


8) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 

५ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

७) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 

८) सहसंचालक,लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष,नवीन प्रशासन भवन,मंत्रालय,मुंबई 

९) सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
१०) वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-३ व १३, मंत्रालय, मुंबई 

११) अवर सचिव (कार्यासन १७ स), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२) शाखा व्यवस्थापक, सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि, सोलापूर 

१३) चेअरमन, शेतकरी महिला सहकारी सूतगिरणी मर्या, सांगोले, जि.सोलापूर, 

१४) कार्यासन अधिकारी,(रोख शाखा), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई (३ प्रती) 
१५) निवड नस्ती (टेक्स-१ (अ) / टेक्स-१ (बो. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


